सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र .१८ ] 


गुरुवार ते बुधवार ,मे २-८ , २०१९ : वैशख १२-१८ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे -२० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे 

पृष्ठ 

क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


ते 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , 

नेमणुका, पदोन्नती , पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

३ ९ १ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 

ते 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


४१० 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , 

पदोन्नती इत्यादी 


१ 


उपविभागीय अधिकारी , सेलू यांजकडून 


( कलम ११( १ ) नुसार अधिसूचना ) 
क्रमांक / भु.सं./ कावी -११० / २०१९ भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारर्दशकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ 


मौ . कुंभारी ता .जिंतूर , जि.परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डाव्या 
कालव्यासाठी चे भुसंपादनासाठी . 

ज्याअर्थी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क .७७ / अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानन्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात या पूढेजिचा निर्देश 
उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे ) आवश्यक 
आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले 
आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमीनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये 
कारणे नमूद करावीत ) . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक 
असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) 


औ . भाग १ - १८ 


३ ९ १ 


३ ९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१९ : वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ . 


समाजाला मिळणारे लाभ - शेतीपिकासाठी पाणी , जनावरांना पाणी व 


ईतर सार्वजनिक हितार्थ . 


त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
भार निर्माण करणार नाही. 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


अनुसूची- तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची 

आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 


परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 


प्रभावनिर्धारण सारांश . 


दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात पुढे 
ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम -१० 
च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या 
अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे 


कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून 


सुट देण्यात आलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधियऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी सहाय्यक जिल्हाधिकारी / उपविभागीय 


अनुसूची - पाच 


अधिकारी , सेलू यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम - 


अनुसूची एक- जमिनीचे वर्णन 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


निम्न दुधना प्रकल्प उजव्या कालव्या वरील वितरीका क्र.९ व उपवितरीका 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 


क्र .२ चे भुसंपादनासाठी . 


( क ) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 


गांव 


गट नंबर 


जमिनीचे अंदाजे क्षेत्र 


अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 


हे . आर . 


टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी , सेलू यांचे 


मौ . कुंभारी 
ता . जिंतूर 
जि . परभणी 


४५ 


०.४० 


कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक- २२/ ०४/ २०१ ९ 


एकुण 


हे . ०.४० आर 


ठिकाण - सेलू 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


सही/ 
( उमाकांत पारधी ) 
उपविभागीय अधिकारी, सेलू तथा 

समुचित शासन 


प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डाव्या कालव्या वरील 


वितरीका क्र .५१ उपवितरीका क्र .३ करीता भुसंपादन 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन- निम्न दुधना प्रकल्प डाव्या कालव्यासाठी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१९ : वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


३ ९ ३ 


२ 


उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 


उपविभागीय अधिकारी , सेलू यांजकडून 
( कलम १ ९( १ ) नुसार अधिसूचना) 


यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे ) आवश्यक 


आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 


क्रमांक -भु.सं ./ कावी-१०९ / २०१९ भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारर्दशकतेचा हक्क अधिनियम 


ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले 


आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) 


२०१३ 


च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमीनीची 


मौ . सोन्ना ता . सेलू जि.परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डाव्या 
कालव्यासाठी भुसंपादन . 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत 


करण्यात येत आहे . 


ज्याअर्थी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 


मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 


विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 


३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये 


अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 


कारणे नमूद करावीत ) . 


विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क .७७ / अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी 


२०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारक सारांश या सोबत जोडलेल्या 


आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 


अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. 


च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 


आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 


एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 


पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , या 


जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 


सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक 


अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानन्यात येईल . 


असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा. ) 


आणि ज्याअर्थी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 


असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 


भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 


कलम-११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 


चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केलेला आहे ) 


प्रसिध्द झाल्याचा दिनांका 

पासून 

ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 


यांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 


अधिकाराचा वापर करुन राजपत्र क्र .५१ 

दिनांक २०-२६ 

डिसेंबर २०१८ 


तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 


अन्वये प्रारंभीक अधिसुचना काढलेली आहे . 


भार निर्माण करणार नाही . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 


परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 


जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 


मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात या पूढे जिचानिर्देश 


मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल 


३ ९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१९ : वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डाव्या कालव्यावरील वितरीका 


जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


क्र .३० / उपवितरीका क्र .१ 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा साठी 

सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 


जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 


समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ. 

अनुसूची- तीन 


मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात पुढे 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची 


ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम -१० 


आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या 


अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 


देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 


प्रभावनिर्धारण सारांश . 


दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची 


समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 


जिल्हाधियऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी/ 


उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन सेलू यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ /प्र.क्र .३ / अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे 
कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची - पाच 


अनुसूची - एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम - 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


निम्न दुधना प्रकल्प डाव्या कालव्यावरील वितरीका क्र .३०/ उपवितरीका 


क्र .१ च्या कामासाठी भुसंपादन 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 


गांव 


गट नंबर 


जमिनीचे अंदाजे क्षेत्र 


( क ) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 


हे . आर . 


मौ . सोन्ना 


टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी , परभणी 


ता.सेलू , जि . परभणी 


७२ 


०.१० 


यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक - २२ / ०४ / २०१९ 


हे . ०.१० आर 


एकुण 


ठिकाण - सेलू. 


सही/ 


( उमाकांत पारधी ) 
उपजिल्हाधिकारी, सेलू तथा 

समुचित शासन 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१ ९ : वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


३ ९ ५ 


سه 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 
क्रं .२०१९ /मशाका -२ / जमा /सीआर-१५ ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासन , 
महसूल व वन विभाग , यांचेकडील पत्र क्रं . आरईएन ४२/ १० ९/ १०/ प्र.क्र .४ / 

त्या अर्थी, आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १ ९ ६६ ( सन १९ ६६ चा 
म -१० दिनांक १५ जानेवारी २०१९ अन्वये नांदेड जिल्ह्यातील १ ) चाभरा २ ) 

महाराष्ट्र अधिनियम ४१) यांचे कलम ४, पोट कलम २ द्वारे प्रदान करण्यात 
चोरंबा ( ना ) ३ ) निमगांव ४) खैरगांव ५ ) सोनाळा ६ ) चाभरा तांडा ७) रोडगी 

आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करण्या - या इतर सर्व अधिकारांचा 
व ८ ) निळकंठ वाडी ही गांवे हदगाव तालुक्यातून वगळून नांदेड जिल्ह्यातील 

वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४) अन्वये पूर्व प्रसिध्दीनंतर 
अर्धापूर तालुक्यात समाविष्ट करण्याबाबत अंतिम अधिसूचना दिनांक ०२/ 

नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव तालुक्यातील सदरची ८ गावे कमी करुन यापुढे 
०१/ २०१९ रोजी शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली हदगाव तालुक्यात खालील अनुसूचीत नावाखाली दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे 

गावांचा समावेश राहील: 
अधिसूचना या कार्यालयास प्राप्त झालेली आहे . 

अनुसूची 
तालुक्याचे नाव :- हदगाव 


अ.क्रं . 


गावाचे नाव 


अ.क्रं . 


अ.क्रं . 


अ.क्रं . 


गावाचे नाव 
मोरगव्हाण 


०१ 


७१ 


१०५ 


०२ 


७२ 


उमरी द . 


१०६ 


हदगाव 
धानोरा 
उंचेगांव 
काळेश्वर 
अंबाळा 


३६ 
३७ 
३८ 
३ ९ 


गावाचे नाव 
उंचाडा 
नेवरी 
नेवरवाडी 
हस्तरा 
बोरगांव ह . 


०३ 


जांभळा 


१०७ 


७३ 
७४ 


०४ 


रावणगाव म . 


१०८ 


०५ 


४० 


७५ 


१० ९ 


०६ 


४१ 


गावाचे नाव 
वाकी 
साप्ती 
पांगरी बे . 
मनुला खु . 
कोहळी 
मनुला बु . 
शिरड 
माटाळा 
येळंब 
पेवा 
करोडी 
कोळी 


७६ 


११० 


वरुला 


olg 


४२ 


७७ 


१११ 


मरडगा 
निवळी 


०८ 


४३ 


७८ 


११२ 


० ९ 


४४ 


७ ९ 


वाळकी बु . 


११३ 
११४ 


१० 


४५ 


कृष्णपुर 
नाव्हा 
दिग्रस 
खडकी बे 
बेलगव्हाण बे . / 
बेलगव्हाण ता . 
चिकाळा 
एकराळा 
पिंपराळा 
लोहा 
मांडवा 


११ 


४६ 


८० 


११५ 


कोपरा 
शिवणी 
कोळगाव 


१२ 


४७ 


८१ 


११६ 


१३ 


४८ 


८२ 


११७ 


मनाठा 
तरोडा 


वाळकी खु . 
धानोरा ता . 


१४ 


८३ 


आडा 
कोथळा 
भानेगाव 
बेलगव्हाण 
वाकोडा 
भानेगाव तांडा 
गोजेगाव 
गोर्लेगाव 
बेलमंडळ 
गुरफळी 
बाभळी 
बनचिंचोली 
फळी 
वाटेगाव 
हडसणी 
डोंगरगाव 


११८ 


४ ९ 
५० 


सावरगाव 


८४ 


११ ९ 


१५ 
१६ 


रावणगाव ता . 
धोतरा 


८५ 


पाथरड 


१२० 


५१ 
५२ 


वरवट 
जांभळ ( सावळी ) 


१७ 


८६ 


१२१ 


उमरी ज . 


१८ 


५३ 


८७ 


चोरंबा बु . 
चोरंबा खु . 


वडगाव बु . 
कंजारा बु . 
कंजारा खु . 


१२२ 


५४ 


८८ 


१२३ 


१ ९ 
२० 


५५ 


८ ९ 


१२४ 


२१ 


९ ० 


१२५ 


५६ 
५७ 


२२ 


९ १ 


१२६ 


२३ 


कवठा 


५८ 


९ २ 


१२७ 


२४ 


५ ९ 


खरबी 
कारला म . 
शिबदरा म . 
जगापूर 
करमोडी 
चिंचगव्हाण 
खामगव्हाण बे . 
बामणी 
बामणी तांडा 


९ ३ 


२५ 


हरडफ 
ल्याहारी 
तळणी 
निवघा 


९ ४ 


कोंढूर 
शेदन 
माळेगाव 
पिंपरखेड 
मार्लेगाव 
पिंगळी 
केदारगुडा 
पांगरी म . 
निमटोक 
बरडशेवाळा 
चेंडकापूर 
कवाना 


६० 
६१ 
६२ 


२६ 


वायफना बु . 
वायफना खु . 
घोगरी 
राजवाडी 
पिंपळगाव 
येवली 
गवतवाडी 
ब्रम्हवाडी 
आष्टी 
लिंगापूर 
टाकराळा खु . 
दगडवाडी 
कनक्याचीवाडी 
हाळेगाव 
तळयाची वाडी 
लोहातांडा 


९ ५ 
९ ६ 


२७ 


२८ 


६३ 


१२८ 
१२ ९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 


महाताळा 
चक्री 
भाटेगाव 


९ ७ 
९ ८ 


२९ 


६४ 


माळझरा 


३० 


६५ 


९९ 


तामसा 
शिवपूरी 


३१ 


उमरी खु . 


६६ 


१०० 


३२ 


आमगव्हाण 


६७ 


पांगरी ता . 


१०१ 


उंचेगाव बु . 


पळसा 
किनाळा 


६८ 


डोरली 


१०२ 


३३ 
३४ 
३५ 


शिऊर 


६ ९ 


१०३ 


टाकळगाव 
तळेगाव 


गारगव्हाण 
तालंग 


इरापूर 


७० 


१०४ 


अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


३ ९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१९ : वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


४ 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 


क्रं .२०१९ / मशाका-२ / जमा/ सीआर-१५ ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासन , 
महसूल व वन विभाग , यांचेकडील पत्र क्रं . आरईएन ४२/ १० ९/ १० /प्र.क्र .४ / 
म -१० दिनांक १५ जानेवारी २०१९ अन्वये नांदेड जिल्ह्यातील १) चाभरा २ ) 
चोरंबा ( ना ) ३) निमगांव ४) खैरगांव ५ ) सोनाळा ६ ) चाभरा तांडा ७) रोडगी 
व ८) निळकंठ वाडी ही गांवे हदगाव तालुक्यातून वगळून नांदेड जिल्ह्यातील 
अर्धापूर तालुक्यात समाविष्ट करण्याबाबत अंतिम अधिसूचना दिनांक ०२ / 
०१/ २०१९ रोजी शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली 
अधिसूचना या कार्यालयास प्राप्त झालेली आहे . 


त्या अर्थी, आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९ ६६ ( सन 
१९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) यांचे कलम ४, पोट कलम २ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करण्या - या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम ( ४ ) अन्वये 
पूर्व प्रसिध्दीनंतर नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव तालुक्यातील सदरची ८ गावे 
वगळून अर्धापूर तालुक्यात समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत . यापुढे 
अर्धापूर तालुक्यातील मंडळाचे नाव , व मंडळामधील समाविष्ट तलाठी 
साझे खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहे : 


अनुसूची 
तालुक्याचे नाव :- अर्धापूर 
अनुसूची - अर्धापूर तालुका महसूल मंडळ 


अ.क्रं . 


मंडळाचे नाव 


०१ 


मंडळा अंतर्गत समाविष्ठ 
असलेल्या साझांची नावे 
अर्धापूर 
अर्धापूर पुर्व बाजू 
लहान 


०२ 


०३ 


०४ 


अर्धापूर 


पार्डी म . 
लोणी बु . 


०५ 


०६ 


०७ 


चेणापूर 
निमगाव 
सिबदरा म . 


०८ 


० ९ 


दाभड 
येळेगाव 


१० 


११ 


देगांव बु . 


१२ 


बारसगांव 


१३ 


दाभड 


१४ 


खैरगाव बु . 
पिंपळगांव म . 
मालेगाव 


१५ 


१६ 


उमरी 


१७ 


१८ 


मालेगाव 


कामठा बु . 
गणपूर 
देळूब बु . 


१ ९ 
२० 


मेंढला बु . 


नांदेड , 

२ ९ -०४-२०१९ 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१९ : वैशाख १२-१८ , 


शके १ ९ ४१ 


३ ९ ७ 


५ 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 
क्रं .२०१९/मशाका-२/ जमा/सीआर-१५ ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासन , 

त्या अर्थी, आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९ ६६ ( सन 
महसूल व वन विभाग , यांचेकडील पत्र क्रं . आरईएन ४२ / १० ९/ १०/ प्र.क्र .४/ 

१९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) यांचे कलम ४, पोट कलम २ द्वारे प्रदान 
म -१० दिनांक १५ जानेवारी २०१ ९ अन्वये नांदेड जिल्ह्यातील १ ) चाभरा २ ) 

करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करण्या - या इतर सर्व 
चोरंबा ( ना ) ३) निमगांव ४) खैरगांव ५ ) सोनाळा ६) चाभरा तांडा ७) रोडगी 

अधिकारांचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम (४ ) अन्वये 
व ८) निळकंठ वाडी ही गांवे हदगाव तालुक्यातून वगळून नांदेड जिल्ह्यातील 

पूर्व प्रसिध्दीनंतर नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव तालुक्यातील सदरची ८ गावे 
अर्धापूर तालुक्यात समाविष्ट करण्याबाबत अंतिम अधिसूचना दिनांक ०२ / 

वगळण्यात आलेली आहे . यापुढे हदगाव तालुक्यातील मंडळाचे नाव व 
०१/ २०१ ९ रोजी शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली 

मंडळामधील समाविष्ट तलाठी साझे खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे 
अधिसूचना या कार्यालयास प्राप्त झालेली आहे . 

विनिर्दिष्ट करीत आहे : 


अनुसूची 
तालुक्याचे नाव :- हदगाव 
अनुसूची - हदगाव तालुका महसूल 

मंडळ 


अ.क्रं . 


मंडळाचे नाव 


अ.क्रं . 


मंडळाचे नाव 


मंडळा अंतर्गत 
समाविष्ठ असलेल्या 
साझांची नावे 


मंडळा अंतर्गत 
समाविष्ठ असलेल्या 
साझांची नावे 


१ 


२ 


१ 


२ 


३ 


१ 


३ 
हदगाव 
हडसणी 
बनचिंचोली 
गोर्लेगाव 


२६ 
२७ 


२ 


मनाठा 


२८ 


४ 


हदगाव 


२ ९ 
३० 


५ 


हरडफ 


६ 


३१ 


निवघा 


मनाठा 
सिंबदरा म . 
सावरगांव 
निवघा 
येळंब 
धानोरा रू . 
शिरड 
कोहळी 
साप्ती 
तळणी 
कोळी 


७ 


कोथळा 
भानेगांव 
पिंपरखेड 
चिंचगव्हाण 
तालंग 


८ 


९ 


३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
३६ 


१० 


पिंपरखेड 


११ 


१२ 


३७ 


मरडगा 
भाटेगाव 


१३ 


३८ 


तळणी 


१४ 


३ ९ 


उंचेगाव बु. 


१५ 


४० 


हस्तरा 
नेवरी 
तामसा 
लोहा 
कोंढूर 
जांभळा 
दिग्रस 
चिकाळा 
पाथरड 
आष्टी 


१६ 


तामसा 


४१ 


१७ 


४२ 


शिऊर 
बरडशेवाळा 
आंबाळा 
पिंगळी 
डोरली 


१८ 


४३ 


बरडशेवाळा 


४४ 


१ ९ 
२० 
२१ 


४५ 


चोरंबा बु . 


४६ 


पळसा 


२२ 


आष्टी 


उमरी ज . 
वाळकी बु . 
वाळकी खु . 


२३ 


२४ 


घोगरी 
येवली 


२५ 


नांदेड , 


२ ९ /०४/ २०१ ९ 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


३ ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१९ : वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


६ 


मुळ साझाचे 


मुळ साझामध्ये 


मुळ साझाचे 


मुळ साझामध्ये 


पार्डी म . 


पार्डी म . 


३४ 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 
क्रं .२०१९ / मशाका-२/ जमा/ सीआर-१५ ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासन , 

त्या अर्थी, आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १ ९ ६६ ( सन 
महसूल व वन विभाग , यांचेकडील पत्र क्रं . आरईएन ४२/ १०९ / १० /प्र.क्र .४/ 

१९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) यांचे कलम ४, पोट कलम २ द्वारे प्रदान 
म -१० दिनांक १५ जानेवारी २०१ ९ अन्वये नांदेड जिल्ह्यातील १ ) चाभरा २ ) 

करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करण्या - या इतर सर्व 
चोरंबा ( ना ) ३) निमगांव ४ ) खैरगांव ५ ) सोनाळा ६ ) चाभरा तांडा ७) रोडगी 

अधिकारांचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४ ) अन्वये 
व ८ ) निळकंठ वाडी ही गांवेहदगाव तालुक्यातून वगळून नांदेड जिल्ह्यातील 

पूर्व प्रसिध्दीनंतर नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव तालुक्यातील सदरची ८ गावे 
अर्धापूर तालुक्यात समाविष्ट करण्याबाबत अंतिम अधिसूचना दिनांक ०२ / 

वगळून अर्धापूर तालुक्यात समाविष्ट करण्यात आलेली आहे . यापुढे अर्धापूर 
०१/ २०१ ९ रोजी शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली 

तालुक्यातील तलाठी साझांचे नाव व साझामधील समाविष्ट गावे खालील 
अधिसूचना या कार्यालयास प्राप्त झालेली आहे. 

अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहे : 
अनुसूची 

तालुक्याचे नावः- अर्धापूर 
अनुसूची - अर्धापूर तालुका तलाठी साझे 

अनुसूची - अर्धापूर तालुका तलाठी साझे 
अ.क्रं . 

अ.क्रं . 
नाव समाविष्ठ असलेल्या 

नाव 

समाविष्ठ असलेल्या 
गावाचे नावे 

गावाचे नावे 
१ २ ३ 

१ २ 

३ 

दाभड 
१ अर्धापूर 

३१ 
अर्धापूर 

३२ दाभड 

बाबापूर 
२ 

३३ 

जांभरूण 
शेणी 
३ 

बारसगाव 
४ कारवाडी 

३५ 

मुगटवाडी 
५ पांगरी 

३६ बारसगाव 

बेलसर 
६ चिंचबन 

३७ 

अमरापूर 
७ अहमदपूर 

३८ 

हमरापूर 

३ ९ 
९ 

४० 
१० शहापूर 

४१ 

आमराबाद 
११ चेनापूर चेनापूर 

४२ 

पिंपळगाव म . 
पाटणूर 

४३ 
मालेगाव 

४४ 
१३ 

पिंपळगाव म . 
४५ 

दिग्रस 
मालेगाव 
१४ 

४६ 

नांदला 
१५ धामदरी 

४७ 

अर्धापूर पुर्व बाजू 
१६ कामठा बु . 

४८ अर्धापूरपुर्वबाजू रहीमपूर 
१७ कामठा बु . डौर 

४ ९ 

लतीफपूर 
१८ गणपूर 

५० 

लहान 
सांगवी 

५१ लहान 

लहान तांडा 
२० गणपूर ईसामपूर 

५२ 

आंबेगाव 
२१ खडकी 

५३ 

उमरी 
२२ देळूब बु. 

५४ उमरी 

सावरगाव 
२३ देळूब खु . 

५५ 

येळेगाव 
२४ भोगांव 

५६ येळेगाव 

कलदगाव 
२५ कोंढा 

५७ 

निमगांव 
५८ निमगांव 

चोरंबा ना . 
२६ 

५ ९ 

सोनाळा 
२७ 

चाभरा 
२८ वाहेदपूर 

६१ 

चाभरा तांडा 
२ ९ बामणी 

६२ चाभरा 

रोडगी 
३० निजामपूर 

६३ 

खैरगाव म . 
६४ 

निळकंठवाडी 


८ 


लोणी बु . 
लोणी खु . 


लोणी बु . 


देगाव बु . 
खैरगाव बु . 


देगाव बु . 
खैरगाव खु 


१२ 


शेलगाव बु . 
शेलगाव खु . 


देगाव कु . 


१ ९ 


देळूब बु. 


मेढला बु . 
मेढला खु . 


मेढला बु . 


६० 


नांदेड , २ ९ / ०४ / २०१ ९ 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१ ९ : वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


३ ९९ 


७ 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 


क्रं .२०१ ९ / मशाका-२/ जमा/ सीआर-१५ ज्या अर्थी, महाराष्ट्र 
शासन , महसूल व वन विभाग , यांचेकडील पत्र क्रं . आरईएन ४२/ १० ९/ 
१० / प्र.क्र .४ / म -१० दिनांक १५ जानेवारी २०१९ अन्वये नांदेड जिल्ह्यातील 
१ ) चाभरा २) चोरंबा ( ना ) ३) निमगांव ४ ) खैरगांव ५ ) सोनाळा ६ ) चाभरा 
तांडा ७) रोडगी व ८ ) निळकंठ वाडी ही गांवे हदगाव तालुक्यातून वगळून 
नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यात समाविष्ट करण्याबाबत अंतिम 
अधिसूचना दिनांक ०२/०१/ २०१ ९ रोजी शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात आलेली अधिसूचना या कार्यालयास प्राप्त झालेली आहे . 


त्या अर्थी, आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १ ९ ६६ ( सन 
१ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ ) यांचे कलम ४, पोट कलम २ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करण्या - या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम ( ४ ) अन्वये 
पूर्व प्रसिध्दीनंतर नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव तालुक्यातील सदरची ८ गावे 
वगळण्यात आलेली आहे . यापुढे हदगाव तालुक्यातील तलाठी साझांचे 
नाव व साझामधील समाविष्ट गावे खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे 
विनिर्दिष्ट करीत आहे: 


१ 

१ 


३ 


९ 


अनुसूची 

तालुक्याचे नाव:- हदगाव 
अनुसूची - हदगाव तालुका तलाठी साझे 

अनुसूची - हदगाव तालुका तलाठी साझे 
अ.क्रं . 

अ.क्रं . 
मुळ साझाचे मुळ साझामध्ये 

मुळ साझाचे 

मुळ साझामध्ये 

नाव 
समाविष्ठ असलेल्या 
नाव 

समाविष्ठ असलेल्या 
गावाचे नावे 

गावाचे नावे 

१ 
२ 

२ 

३ 
३ 

३१ मरडगा 

मरडगा 
हदगाव 

हदगाव 
आंबाळा 

निवळी 
२ 

३२ 
आंबाळा 

मनाठा 

३३ 
रुई 

३४ मनाठा 

कनक्याचीवाडी 
४ आडा 

३५ 

तरोडा 
५ 

गोर्लेगाव 
गोर्लेगाव 
६ 

शिबदरा म . 

३६ 
बेलमंडळ 

३७ 

शिबदरा म . करमोडी 
७ गुरफळी 

३८ 
बाभळी 
८ 

जगापूर 
बनचिंचोली 

३ ९ 

सावरगांव 

४० 
बनचिंचोली 

सावरगांव 
१० 

वरवट 
वाटेगाव 

४१ 

जांभळसावली 
११ फळी 

४२ 
१२ 

हडसणी 
१३ हडसणी डोंगरगाव 

४३ 
४४ 

कारला म . 
१४ कवठा 

४५ 

खरबी 
१५ हरडफ 

४६ पिंपरखेड 
ल्याहरी 
१६ 

पिंपरखेड 
हरडफ 
दगडवाडी 

४७ 
१७ 

मार्लेगाव 

४८ 
१८ 

पळसा 
कोथळा 
कोथळा 

४ ९ 
वाकोडा 
१ ९ 

पळसा 

गारगव्हाण 
गोजेगाव 

५० 

किन्हाळा 
२० 
२१ तळणी 

पिंगळी 
तळणी 

५१ 
५२ पिंगळी 

केदारगुडा 
२२ 

५३ 

निमटेक 
२३ 

वाकी 
कोळी 

कोळी 
२४ 

५४ 

पांगरी म . 

५५ 
भाटेगाव 
२५ 

बरडशेवाळा 
भाटेगाव 

५६ बरडशेवाळा 
२६ 

कवाना 
आमगव्हाण 

५७ 
२७ 

चेंडकापूर 
साप्ती 

५८ 
२८ 

तालंग 

५ ९ 
साप्ती 

तालंग 
२९ 

उंचाडा 
मनुला बु . 
३० 

पांगरी बे . 


चोरंबा बु . 
चोरंबा खु . 


चोरंबा बु . 


उंचेगांव बु . 


उंचेगांव बु . 


उमरी खु . 


४०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१ ९ : वैशाख १२-१८ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची - हदगाव तालुका तलाठी साझे 


अनुसूची - हदगाव तालुका तलाठी साझे 


अ.क्रं . 


मुळ साझाचे 


मुळ साझामध्ये 


अ.क्रं . 


मुळ साझाचे 


मुळ साझामध्ये 


नाव 


नाव 


समाविष्ठ असलेल्या 
गावाचे नावे 


१ 


२ 


१ 


२ 


३ 


पाथरड 


१०५ 
१०६ 
१०७ 


चिंचगव्हाण 


पाथरड 


६० 
६१ 
६२ 
६३ 
६४ 
६५ 


समाविष्ठ असलेल्या 
गावाचे नावे 

३ 
चिंचगव्हाण 
बामणीतांडा 
बामणी 
माळझरा 
खामगव्हाण बे . 
तामसा 
शिवपूरी 
पांगरी - ता 
डोरली 


वडगाव बु . 
कंजारा खु . 
कंजारा बु . 


१०८ 


I 


१० ९ 
११० 


निवघा 


६६ 


तामसा 


१११ 


निवघा 
चक्री 
महाताळा 
धानोरा रु . 
काळेश्वर 


६७ 


११२ 


धानोरा रु . 


६८ 
६ ९ 


उमरी द . 


११३ 
११४ 


उंचेगाव खु . 


७० 


डोरली 


कोहळी 


कोहळी 


७१ 


११५ 
११६ 
११७ 


७२ 


शिरड 


७३ 


११८ 


७४ 


लोहा 


येळंब 


७५ 
७६ 


७७ 


दिग्रस 


११९ 
१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 


७८ 


हस्तरा 


७ ९ 
८० 


नेवरी 


८१ 


कोढूर 


मनुला बु . 
शिरड 
माटाळा 
येळंब 
पेवा 
करोडी 
हस्तरा 
बोरगाव ह . 
वरुला 
नेवरी 
नेवरवाडी 
भानेगाव 
भानेगाव तांडा 
बेलगव्हाण 
शिऊर 
इरापूर 
येवली 
पिंपळगाव 
राजवाडी 
चिकाळा 
खडकी बे 
बेलगव्हाण बे . 


८२ 


१२७ 


८३ 


भानेगाव 


८४ 


जांभळा 


८५ 
८६ 


शिऊर 


मोरगव्हाण 
टाकळगांव 
तळेगांव 
लोहा 
लोहातांडा 
मांडवा 
दिग्रस 
पिंपराळा 
एकराळा 
कोंढूर 
माळेगाव 
हाळेगाव 
शेंदण 
जांभळा 
नाव्हा 
कृष्णापूर 
रावणगांव म . 
आष्टी 
लिंगापूर 
वाळकी बु . 
शिवणी 
कोपरा 
कोळगांव 
वाळकी खु . 
धानोरा ता . 
धोतरा 
रावणगांव ता . 
टाकराळा खु . 
उमरी ज . 
वायफना खु . 
वायफना बु . 
घोगरी 
ब्रम्हावाडी 
तळ्याचीवाडी 
गवतवाडी 


८७ 


१२८ 
१२ ९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 


८८ 


आष्टी 


येवली 


वाळकी बु . 


चिकाळा 


वाळकी खु . 


८ ९ 
९ ० 
९ १ 
९ २ 
९ ३ 
९ ४ 
९ ५ 
९ ६ 
९ ७ 
९ ८ 
९९ 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 


उमरी ज . 


घोगरी 


नांदेड , २ ९ /०४/ २०१ ९ 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१ ९ : वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


४०१ 


८ 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 
क्रं .२०१९ / मशाका -२/ जमा / सीआर-१५ ज्या अर्थी, महाराष्ट्र 

त्या अर्थी, आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९ ६६ ( सन 
शासन , महसूल व वन विभाग , यांचेकडील पत्र क्रं . आरईएन ४२ / १० ९ /१०/ १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ ) यांचे कलम ४, पोट कलम २ द्वारे प्रदान 
प्र.क्र .४/ म -१० दिनांक १५ जानेवारी २०१९ अन्वये नांदेड जिल्ह्यातील १ ) करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करण्या - या इतर सर्व 
चाभरा २) चोरंबा ( ना ) ३) निमगांव ४ ) खैरगांव ५ ) सोनाळा ६) चाभरा तांडा अधिकारांचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम ( ४ ) अन्वये 
७ ) रोडगी व ८ ) निळकंठ वाडी ही गांवे हदगाव तालुक्यातून वगळून नांदेड पूर्व प्रसिध्दीनंतर नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव तालुक्यातील सदरची ८ गावे 
जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यात समाविष्ट करण्याबाबत अंतिम अधिसूचना 

वगळून अर्धापूर तालुक्यात समाविष्ट करण्यात आलेली आहे . यापुढेअर्धापूर 
दिनांक ०२/ ०१/ २०१ ९ रोजी शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात 

तालुक्यात खालील अनुसूचीत नावाखाली दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे गावांचा 
आलेली अधिसूचना या कार्यालयास प्राप्त झालेली आहे . 

समावेश राहील: 


अनुसूची 
तालुक्याचे नावः- अर्धापूर 
अनुसूची - तालुका अर्धापूर 


अ.क्रं . 


अ.क्रं 


गावाचे नावे 


१ 


१ 


१ 


३३ 
३४ 


२ 
३ 


गावाचे नावे 

२ 
अर्धापूर 
रहीमपूर 
लतीफपुर 
पाडी म 
शेणी 
कारवाडी 
पांगरी त.का. 
चिंचबन 
अहमदपूर 


२ 
शेळगाव खु . 
दिग्रस 
नांदला म . 
कामठा बु . 
डौर 


४ 


३५ 
३६ 
३७ 
३८ 


५ 


६ 


मेंढला बु . 
मेंढला खु . 


७ 


३ ९ 
४० 


८ 


९ 


४१ 


१० 


४२ 


११ 


देलूप बु . 
देलूप खु . 
कोंढा 


४३ 
४४ 


वाहेदपूर 
बामणी 
निझामपूर 
गणपूर 
सावरगाव 
उमरी 
खडकी त.अ. 


१२ 
१३ 


भोगाव 


४५ 


१४ 


४६ 


लोणी बु . 
लोणी खु . 


४७ 


सांगवी खु . 


१५ 
१६ 
१७ 


लहान 


४८ 


१८ 


४ ९ 
५० 
५१ 
५२ 


इसामपूर 
आंबेगाव 
पाटनूर 
चेनापूर 
अमराबाद 
अमराबाद तांडा 


१ ९ 
२० 
२१ 


५३ 
५४ 


२२ 


२३ 
२४ 
२५ 


खैरगाव बु . 
खैरगाव खु . 
देगाव बु . 


शहापूर 
बारसगाव 
मुगटवाडी 
बेलसर 
हमरापूर 
अमरापूर 
दाभड 
बाबापूर 
येळेगाव 
जांभरुण 
कलदगाव 
मालेगाव 
देगाव खुराडा 
धामदरी 
पिंपळगांव म . 
शेळगाव बु . 


५५ 
५६ 
५७ 
५८ 


२६ 
२७ 


२८ 
२ ९ 


५ ९ 
६० 
६१ 


निमगाव 
सोनाळा 
चोरंबा ( ना .) 
चाभरा 
चाभरा तांडा 
खैरगाव ( म .) 
रोडगी 
निळकंडवाडी बे . 


६२ 


३० 
३१ 
३२ 


६३ 
६४ 


नांदेड , २ ९ / ०४/ २०१९ 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


४०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१९ : वैशाख १२-१८ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


९ 


अधिसूचना 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून 


क्र . २०१६/ भूसं / कक्ष-२/सिआर -५१ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ ( ०१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र ./७७/ अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोटकलम ( ०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र " 

म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 


गाव :- रोहकल 


तालुका:-परंडा 


जिल्हा :- उस्मानाबाद 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


१ 


२ 


३ 


१ 


१.१८ 


२ 


३३१ 
३३२ 
३३२ 
३३६ 


१.० ९ 
१.० ९ 


سه 


४ 


०.१७ 


एकुण 


३.५३ 


औरंगाबाद विभाग 


१ ९ ४१ 


४०३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 

ते 

बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१ ९ : वैशाख १२-१८ , शके 

अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 


प्रकल्पाचे नाव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ (ब ) अंतर्गत , सामाईक मुख्य कालवा मौ.रोहकल 

ता . परंडा जि.उस्मानाबाद . 
प्रकल्पाचे वर्णन :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ (ब ) अंतर्गत , सामाईक मुख्य कालवा मौ.रोहकल 

ता . परंडा जि.उस्मानाबाद अंतर्गत मौ.रोहकल ता.परंडा शिवारातील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ :- परंडा तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात या कालव्यामुळे शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव रोहकल 

तालुका- परंडा 
अनुक्रमांक 

भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

निरंक 
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही, सबब माहिती निरंक 


जिल्हा - उस्मानाबाद 
क्षेत्र ( हे.आर.मध्ये ) 

निरंक 


०१ 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .-३ / अ -२ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


दि .१३ 

मार्च २०१५ 


टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : - २७/०२/२०१८ 
ठिकाण :- उस्मानाबाद 


स्वाक्षरीत/ 
( दिपा मुधोळ-मुंडे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


४०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१९ : वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


भाग १ 


पुरवणी 


१० 


शुध्दिपत्रक 


उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भूम यांची अधिसुचना क्रमांक २०१६/ भूसं /सिआर-२४ दिनांक २९/ ०१/२०१८ अन्वये महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग १ ला पूरवणी विभाग , औरंगाबाद दिनांक ०७.०३.२०१८ च्या पृष्ठ क्रमांक ( ४३४,४३५,४३६ ) वर प्रसिध्द झाल्याची दुरुस्ती 
खालील प्रमाणे वाचावी . 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत , जेजला चिंचपुर कालवा 

मौ.देवगांव ( बु .) ता.परंडा 
जिल्हा उस्मानाबाद 


करिता 


वाचावे 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र हे . आर 


स.नं./ ग.नं 


क्षेत्र हे . 


आर 


४५३ 


०.४६ 


०.३४ 


४५३ 
४३५ 


१.४५ 


१.२८ 


४३५ 
४०५/४१५ 


०.७५ / ०.०१ 


४०५ 


१.०८ 


३२२ 


१.१४ 


३२२ 


१.१३ 


१.०५ 


१.०० 


३२० 
३१ ९ 


३२० 
३१ ९ 


१.४८ 


१.७८ 


( डॉ.प्रदीप मरवाळे ) 
उप विभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, भूम 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१९ : वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


४०५ 


११ 


शुध्दिपत्रक 


उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भूम यांची अधिसुचना क्रमांक २०१६/ भूसं /सिआर-०३ दिनांक २९/ ०१/ २०१८ अन्वये महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग १ ला पूरवणी विभाग , औरंगाबाद दिनांक ०७.०३.२०१८ च्या पृष्ठ क्रमांक ( ४३३,४३४) वर प्रसिध्द झाल्याची दुरुस्ती खालील 
प्रमाणे वाचावी . 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत , जेजला चिंचपुर कालवा 

मौ.आनाळा ता.परंडा 
जिल्हा उस्मानाबाद 


करिता 


वाचावे 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र हे . आर 


स.नं./ ग.नं 


क्षेत्र हे . आर 


१ 


१२४ 


०.०५ 


१२४ 


०.१६ 


२ 


०.१२ 


१२३ 


०.१४ 


१२३ 
१२३ 
१२२ 


०.१२ 


१२३ 


०.१२ 


३ 


०.१ ९ 


१२२ 


०.१ ९ 


१२२ 


०.४८ 


१२२ 


०.१ ९ 


एकुण 


०.८६ 


०.९ ० 


( डॉ.प्रदीप मरवाळे ) 
उप विभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , भूम 


४०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१९ : वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


१२ 


शुध्दिपत्रक 


उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, भूम यांची अधिसुचना क्रमांक २०१६/ भूसं//सिआर-०२ दिनांक ०८/०५/२०१७ अन्वये महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग १ ला पूरवणी विभाग , औरंगाबाद दिनांक ०६.० ९ .२०१७ च्या पृष्ठ क्रमांक ( १३८७,१३८८,१३८९ ) व तसेच शुध्दीपत्रक 
दि .२६.११.२०१८ पृष्ठ क्र .१७३४ वर प्रसिध्द झाल्याची दुरुस्ती खालील प्रमाणे वाचावी. 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसासिंचन योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब) अंतर्गत , जेजलाचिंचपुर कालवा 

मौ . दांडेगाव ता . भूम 
जिल्हा उस्मानाबाद 


करिता 


वाचावे 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र हे . आर 


स.नं./ ग.नं 


क्षेत्र हे . आर 


४४ ९ 


०.१० 


४४ ९ 


०.१२ 


४४७ 


०.१० 


४४७ 


०.०३ 


४६१ 


२.४७ 


४६१ 


२.१२ 


एकुण 


२.६७ 


२.२७ 


( डॉ.प्रदीप मरवाळे ) 
उप विभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , भूम 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१ ९ : वैशाख १२-१८ , 


शके १९ ४१ 


४०७ 


१३ 


शुध्दिपत्रक 


उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, भूम यांची अधिसुचना क्रमांक २०१६/ भूसं/ सिआर-०७ दिनांक २९ /०१/ २०१८ अन्वये 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ ला पूरवणी विभाग , औरंगाबाद दिनांक ०७.०३.२०१८ च्या पृष्ठ क्रमांक ( ४३८,४३९ ,४४० ) वर प्रसिध्द झाल्याची 
दुरुस्ती खालील प्रमाणे वाचावी . 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ (ब ) अंतर्गत , जेजला चिंचपुर कालवा 

मौ.जेकटेवाडी ता.परंडा 
जिल्हा उस्मानाबाद 


करिता 


वाचावे 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र हे . आर 


स.नं./ग.नं क्षेत्र हे. आर 


१ 


०.५७ 


०.३५ 


२ 


०.०७ 


०.०७ 


६/१ 
६/२ 
६/२ 
६/२ 
३३ 


६/१ 
६/२ 
६/२ 
६/२ 


०.११ 


०.७३ 


०.५२ 


०.११ 


३ 


०.४१ 


३३ 


०.६० 


३३ 


०.३७ 


३३ 


४ 


३१ 


०.०८ 


३१ 


०.३७ 
०.०६ 
१.१४ 


५ 


११ 


१.११ 


११ 


( डॉ.प्रदीप मरवाळे ) 
उप विभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, भूम 


४०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१ ९ : वैशाख १२-१८ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


१४ 


शुध्दिपत्रक 


उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी ,भूम यांची अधिसुचना क्रमांक २०१६/ भूसं/ सिआर-१४ दिनांक २०/०२/२०१८ 
अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ ला पूरवणी विभाग , औरंगाबाद दिनांक ०९ .०५.२०१८ च्या पृष्ठ क्रमांक ( ८६६,८६७,८६८ ) 
वर प्रसिध्द झाल्याची दुरुस्ती खालील प्रमाणे वाचावी . 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब) अंतर्गत , जेजला कालवा 

मौ . कुक्कडगांव ता.परंडा 
जिल्हा उस्मानाबाद 


करिता 


वाचावे 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र हे . 


आर 


स.नं./ ग.नं 


क्षेत्र हे . आर 


१ 


७४ 


०.९ ० 


७४ 


०.९ ३ 


२ 


( 99 


०.०६ 


७७ 


०.१३ 


( 99 


०.१० 


७७ 


०.१० 


८५ 


०.४७ 


८५ 


०.९ ४ 


४ 


८२ 


८२ 


०.३३ 


५ 


१५५ 


१५५ 


०.० ९ 


६ 


१३८ 


०.२२ 


१३८ 


०.५० 


१३८ 


०.२० 


१३८ 


०.२० 


०.४३ 


१३८ 
१३८ 


०.४३ 
०.४३ 


१३८ 
१३८ 


०.४३ 


१३८ 


०.४३ 


०.४३ 


१३८ 


०.२८ 


१३८ 
१३८ 
१३८ 


०.२८ 


१३८ 


०.०६ 


०.०६ 


७ 


१३६ 


०.१८ 


१३६ 


०.३० 


८ 


१३५ 


०.३० 


१३५ 


०.२५ 


९ 


०.२६ 


१३ ९ 


०.२६ 


१३ ९ 
१३ ९ 


०.२६ 


०.०४ 


१३ ९ 
१३ ९ 


१३ ९ 


०.०४ 


०.०४ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१ ९ : वैशाख १२-१८ , शके १९ ४१ 


४० ९ 


१० 


१८७ 


०.१३ 


१८७ 


०.०६ 


१८७ 


०.१२ 


१८७ 


०.१२ 


१८७ 


०.०६ 


१८७ 


१८७ 


०.२५ 


११ 


१७१ 


०.०८ 


१७१ 


०.०८ 


१७१ 


०.०७ 


१७१ 


०.०७ 


१७१ 


०.०७ 


१७१ 


०.०७ 


१७१ 


१७१ 


०.१४ 


१२ 


१७० 


१७० 


१.१३ 


१.१३ 
०.३४ 


१७० 


१७० 


०.४० 


१७० 


०.६१ 


१७० 


०.६१ 


१७० 


०.२३ 


१७० 


०.२० 


१७० 


०.२३ 


१७० 


०.२० 


१३ 


२७२ 


०.२४ 


२७२ 


०.२२ 


२७२ 


०.१८ 


२७२ 


०.२२ 


१४ 


२ ९ ० 


०.४८ 


२ ९ ० 


०.८४ 


१५ 


३०८ 


०.१७ 


३०८ 


०.२० 


१६ 


३१६ 


०.४० 


३१६ 


०.५८ 


१७ 


३२ ९ 


०.१७ 


३२ ९ 


०.२१ 


१८ 


०.१६ 


३३० 


०.१७ 


३३० 
३३० 


०.१५ 


३३० 


०.१६ 


१ ९ 


३३२ 


०.२२ 


३३२ 


०.१७ 


०.११ 


०.०८ 


३३२ 
३३२ 


३३२ 
३३२ 


०.११ 


०.० ९ 


३३२ 


३३२ 


०.११ 


२० 


३३४ 


०.२२ 


३३४ 


०.२८ 


स्वाक्षरीत / 
( डॉ.प्रदीप मरवाळे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 


४१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे , ०२-०८ , २०१ ९ : वैशाख १२-१८, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


१५ 


शुध्दिपत्रक 


उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी ,भूम यांची अधिसुचना क्रमांक २०१६/ भूसं/ सिआर-१६ दिनांक २९/ ०१/ २०१८ अन्वये 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ ला पूरवणी विभाग , औरंगाबाद दिनांक ०७.०३.२०१८ च्या पृष्ठ क्रमांक ( ४४२,४४३ ) वर प्रसिध्द झाल्याची 
दुरुस्ती खालील प्रमाणे वाचावी. 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत , सामाईक मुख्य कालवा 

मौ.मलकापूर ता.परंडा 
जिल्हा उस्मानाबाद 


करिता 


वाचावे 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र हे . आर 


स.नं./ग.नं क्षेत्र हे . 


आर 


१ 


१७ ९ 


०.२२ 


१७ ९ 


०.२७ 


२ 


१७७ 


०.९ १ 


१७७ 


०.९ १ 


१७७ 


०.९ १ 


१७७ 


०.९ १ 


१७७ 


१७७ 


०.३० 
०.६१ 


१७७ 


१७७ 


०.३५ 
०.६१ 
३.२२ 


३ 


१६७ 


३.२४ 


१६७ 


४ 


१४६ 


०.९ १ 


०.९ १ 


१४६ 
१४६ 


१४६ 


१.१७ 


१.१८ 


( डॉ.प्रदीप मरवाळे ) 
उप विभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , भूम 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


